बेडूक एक खरा मित्र 
मॅक्स 


बेडूक एक खरा मित्र 


केतक एक जवान 


मॅक्स 


काळे ढग आकाशात जमा व्हायला लागले 
होते . सूर्य ढगाआड गेलेला होता 


" पाऊस पडायला सुरुवात होत आहे, " बेडकाने आनंदाने विचार केला. 
पावसाचे काही थेंब बेडकाच्या उघड्या अंगावर पडायला लागले होते . 
बेडकाला पाऊस खूप आवडत होता . 


बेडूक आनंदाने नाचायला लागला कारण पावसाचे थेंब मोठे होते 
आणि ते वेगाने पडत होते. " पाऊस पडत आहे. पाऊस पडत आहे. 
माझी चड्डी पाण्यात भिजत आहे! " तो मोठ्याने गाणं म्हणत होता . 


आकाश आणखी काळे काळे झाले. आता खूप जोराने 
पाऊस पडायला लागला होता. बेडकासाठी हा पाऊस 
खूप होता . तो भिजत भिजत घराकडे धावला. 


बेडकाने स्वतःसाठी गरम गरम चहा बनवला. पावसाचे थेंब जोराने 
खिडकीवर आदळत होते . 

सलग तीन दिवस चालणाऱ्या पावसामुळे बेडकाला अस्वस्थ 
व्हायला लागले होते . बदक , डुक्कर आणि ससा यांची त्याला आठवण 
आली. त्याने पाऊस पडायला लागल्यापासून त्यांना बघितलच नव्हतं . 


पाचव्या दिवशी नदीला पुर यायला लागला. 
आता बेडकाच्या घरात पाणी घुसायला 
लागले होते . सुरवातीला बेडकाला गंमत 
वाटली परंतु नंतर त्याला काळजी वाटायला 


तो घाईने बदकाच्या घरी गेला. तिथेही पूर आला होता . " हे सगळं पाणी 
कुठून येतं आहे," बदकाने हताशपणे विचारलं . 
" नदीचा पुल तुटला आहे", बेडूक ओरडला. " चल डूक्कराच्या घरी जाऊ . 


लागली. 


ते दोघे मोठ्या कष्टाने पाण्यातुन चालत गेले . 


डुक्कर पुढच्या खिडकीतून डोकावून पाहत होता. 
" माझ्या सगळ्या वस्तु भिजल्या आहेत," तो रडत म्हणाला . 


ते खरं होतं . खोलीमध्ये सगळीकडेटेबल, खुर्ध्या पाण्यावर तरंगत 
होते. सगळं अस्थाव्यस्थ पडलेलं होतं . 
ते तिथं थांबू शकत नव्हते. 
" चला जाऊ आणि सश्याला पाहु , " बेडकाने सुचवले . 


सश्याचं घर पाण्याच्या मध्यभागी एका बेटावर होतं . 
ससा दरवज्या मध्ये उभा होता आणि त्याने आपल्या मित्रांना 
हात दाखवला. 


" आत या ," तो ओरडला. "इथे कोरडे आहे ". 


आतमध्ये ऊबदार होतं . सश्याला धन्यवाद देत त्यांनी चुल्हीसमोर कपडे 
वाळवले आणि त्यांच्या घरी आलेल्या पुराबद्ल त्याला सांगितले . 
" तुम्ही सगळे इथेच रहा, " तो म्हणाला. "माझ्याकडे पुरेशी जागा आहे 
आणि पुरेसे खाण्याचे पदार्थ आहेत ". 


सश्याने एक मोठं पातेल भरुन बनवलेल्या सुपाभोवती ते सर्व बसले . त्यांना 
खूप भूक लागली होती आणि त्यांनी सगळं खाऊन टाकलं . संध्याकाळी ते 
आरामात बसले, पाऊस अजुनही खिडकीच्या काचेवर आदळत होता . 


सश्याचे पाहुणे म्हणून ते थोडे दिवस तिथंच राहिले . 
सगळे सोबत असताना ते खूप खुश होते , परंतु बाहेर 
पाऊसच पाऊस होता . 


नंतर एक दिवस त्यांच्या लक्षात आलं की घरात खूप थोडेच पाव शिल्लक 

आहेत . 
" आपल्याकडे आता अन्न शिल्लक नाही," सश्याने गंभीरपणे घोषित केलं . 
" जर आपण मदत मागितली नाही तर आपण मरून जाऊ , " बदक 
म्हणाला. 
" मला मरायच नाही," बेडूक म्हणाला," कधीच. " 


दुसऱ्या दिवशी पावाचा फक्त एकच तुकडा शिल्लक राहिला 
होता . ते सर्व भुकेने व्याकूळ झाले होते , पण त्यांना माहित 
होतं काय करायचं ते. बाहेर पाऊस थांबला होता पण 
पाण्याची पातळी अजुनही वाढलेलीच होती 


" मला माहित आहे! " बेडूक ओरडला . " मी त्या टेकडीपर्यंत पोहत जाईल 
आणि मदत मागेल. " 
ससा चिंतेत दिसत होता . नदिचा वेग खूप जास्त आहे आणि रस्ता पण खूप 
दूर आहे," तो म्हणाला." हे खूप धोकादायक आहे." " परंतु मी व्यवस्थित 
जाईल, " बेडूक ऊत्सहाने ओरडला. " मी आपल्यामध्ये सगळ्यात चांगलं 
पोहतो . त्यांना माहित होतं की हे खरं आहे . 


बेडूक मोठ्या धाडसाने पाण्यात उतरला. त्याचेमित्र निराश होऊन 
बघत होते . थोड्याच वेळात तो दिसेनासा झाला . 


पाणी खूपच थंड होते , बेडकाने त्याचा विचार केला नाही. त्याने 
बदक, ससा आणि डूकराचाविचार केला जे खूप भुकेले होते . 


बेडूक जसजसा पुढे पोहत जात होता तसतसा पाण्याचा वेग 
वाढत होता . बेडूक खूप थकला होता . पुढे पोहत जाणं 
त्याच्यासाठी खूप अवघड झालं होतं . 
अचानक पाण्याच्या वेगाने त्याला मागे ढकललं . 


बेडूक बुडायला लागला. 
" मी फक्त एक बेडूक आहे जो आता पुढे पोहू शकत नाही " , 
बेडकाने विचार केला. 
" मी बुडून जाणार . मी आता मरणार आहे आणि मी माझ्या 
मित्रांना पुन्हा बघु शकणार नाही." 


नंतर एक ओळखीचा आवाज आला, " इथे काय आहे! " दोन 
मजबूत हातांनी बेडकाला पाण्यातुन बाहेर काढलं आणि बोटित 
ठेवलं . तो उंदीर होता . बेडकाने उंदराला पाऊस, पूर , भूक आणि 
मदत मिळविण्यासाठी त्याला कसं बाहेर पडावं लागलं हे सगळं 
सांगितलं . 


" काळजी करू नकोस," उंदीर म्हणाला. " प्रवासासाठी घेतलेल्या 
खाण्याच्या वस्तूंनी माझी बोट भरलेली आहे . सर्वांसाठी पुरेसे खाण्याचे 
पदार्थ आहे त्यात. " 
आणि त्याने आपली होडी सश्याच्या घराकडे वळविली, जिथे तिनं मित्र 
मदत येण्याची वाट बघत होते. 


डूक्कर, बदक आणि ससा खूप आनंदित झाले जेव्हा त्यांनी 
बेडकाला होडीतून येताना पाहिलं . परंतू त्यांच्याबरोबर कोण होतं ? 


नक्किच तो त्यांचा मित्र उंदीर होता . त्यांचा 
स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. 


5 


आणि उंदराच्या होडीमध्ये खूप सारे खाण्याचे पदार्थ होते . पाव , मध , 
जाम, भाजीपाला आणि याशिवाय बरंच काही . 


उंदीर तु आम्हाला वाचवलं , ससा म्हणाला . 
" नाही ", उंदीर म्हणाला . " तुम्ही बेडकाला धन्यवाद द्या . तो भयानक 
पुरातुन पोहत ,स्वतःचा जीव धोक्यात घालून माझ्यापर्यंत पोहोचला . " 
त्या सगळ्यांनी बेडकाकडे बघितले. तो अभिमानाने चमकत होता . हे 
सगळंच खरं नव्हतं, पण तरीही... 


तेव्हापासून सगळ्या गोष्टी सुरळीत झाल्या . 
पुरातुन बचाव झाल्याचा आनंद त्यांनी साजरा 
केला आणि त्यात बेडूक हिरो होता . 
सूर्य पुन्हा चमकायला लागला होता आणि 
पाण्याची पातळी कमी व्हायला सुरुवात झाली 


काही दिवसांनंतर सगळं पाणी ओसरल होतं . 
बेडूक , बदक आणि डुक्कर आपापल्या घरी जाऊ शकत होते . 


होती. 


समाप्त 


परंतु सगळंकाही अस्वच्छ आणि चिखलाने माखलेलं होतं . 
" काही हरकत नाही," उंदीर म्हणाला आणि त्याच्या मदतीने त्यांनी 
पूर्वीप्रमाणेठिक केलं . 
परंतु सगळंकाही पूर्वी प्रमाणे ठिक झालेलं नव्हतं . 
त्यांच्यापैकी कोणीही हा भयानक पूर कधीच विसरू शकत नव्हते. 


जेव्हा पाऊस येतो आणि नदिला पुर येतो, बेडूक आणि त्याचेमित्र पुरात 
अडकतात . तेव्हा बेडूक जो त्यांचा खरा मित्र आहे तो स्वतःचा जीव 
धोक्यात घालून मित्रांना मदत करतो. 
मॅक्स हे एक पुरस्कार विजेते कलाकार आहेत, ज्यांच्या पुस्तकांमध्ये 
महत्त्वाचेविषय सभ्य विनोदाच्या साहय्याने मांडलेले असतात. 


